RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक १२ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


. 


१ ९ ५३ मध्ये 


हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए.०८१३/ प्र.क्र .१४१ / राउशु. - २ . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने मुंबई विदेशी मद्य नियम , सुधारणा करण्यास 
व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या 
उप कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत. 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या परंतुकासह पोट -कलम (२ ) च्या खंड ( b ) (f) आणि 
( K ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९ ५३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे : 

१. या नियमांना “ महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( सुधारणा ) नियम , २०१५ ” असे संबोधण्यात यावे. 
२. मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ च्या नियम २५ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे ). 
( अ ) उप नियम ( २ ) मध्ये, 

(i ) खंड (b ) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक अथवा धार्मिक संस्थेपासून ” या शब्दांनंतर “किंवा कोणतेही राष्ट्रीय 
व्यक्तीमत्त्वाचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे. 

(ii ) स्पष्टीकरणामध्ये परिच्छेद (iii ) मध्ये , 
( १) खंड (b ) मध्ये “किंवा वाहनतळ " या ऐवजी " किंवा वाहनतळ , किंवा " हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावे. 
( २) खंड ( b ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात यावा, तो असा. 

( c ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्या जवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू." 


भाग चार - ब - ३४-१ 


२ 


यांचा पुतळा 


" 


- 


- 


तो असा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 
( iii ) स्पष्टीकरणामध्ये, खंड (c ) नंतर पुढील परिच्छेदाचा समावेश करण्यात यावा, तो असा , 
(iv ) “ राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती 

जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. " 
( B ) उप नियम ( ३) मध्ये, खंड ( a ) मध्ये “ कोणतीही संस्था संबोधलेले ” या शब्दानंतर “ आणि कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर 
व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावेत . 
३. प्रधान नियमामधील नियम ४५ मध्ये, उप नियम ( १C ) मध्ये 

(i ) “ कोणताही राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्ग ” या शब्दांनंतर “ किंवा राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट 
करण्यात यावे. 

(ii ) परंतुकामध्ये, “मुंबई विदेशी मद्य ( सुधारणा) नियम , १९९ ० या शब्दांनंतर “ आणि मुंबई विदेशी मद्य ( सुधारणा) नियम 
२०१५ " हे शब्द समावेश करण्यात यावेत . 
(iii ) स्पष्टीकरणामध्ये , 

( a ) परिच्छेद ( iii ) मध्ये, 
(१ ) खंड ( c ) मध्ये वाक्याच्या शेवटी " किंवा ” हा शब्द समाविष्ट करावा. 
( २ ) खंड ( c ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करावा, तो असा 

( d ) जर पुतळ्याभोवती संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वारा चा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास 
पुतळयाच्या चौथऱ्याचा मध्य बिंदू ". 

( b ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा, 
(iv ) “ राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा 
पुतळा जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे.” 
४. प्रधान नियमामध्ये, फॉर्म एफ . एल. ३ नंतर पुढील अधिसूची अंतर्भूत करण्यात यावी . 

अधिसूची 

[नियम २५ ( २ ) आणि ४५ (१ सी ) पहावा] 
१. राष्ट्रीय व्यक्तीमत्त्वाचे पुतळे 

महात्मा फुले 
२ . लोकमान्य टिळक 
३ . 
४ . पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५ . 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
६ . विनोबा भावे 
७ . संत तुकडोजी महाराज 
८ . स्वातंत्र्यवीर सावरकर 
९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदीरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ”. 


१ . 


महात्मा गांधी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


20 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th February 2015 


NOTIFICATION 


C6 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No.BPA.0813 /CR.141/EXC - 2. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that the 
following rules further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 , should be brought into 
force at once, and therefore, the rules should be made without previous publication as provided 
by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , (XXV of 1949 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (6 ), (f) and (k ) of sub -section (2 ) 
of section 143 of Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Bombay 
Foreign Liquor Rules , 1953 as follows : 

1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor ( Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 25 of the Bombay Foreign Liquor Rules , 1953 (hereinafter referred to as " the 
Principal Rules” ) 

( A ) in sub -rule ( 2 ) — 

(i) in clause (b ), after the words “ from any educational or religious institution ” the words 
" or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 
(ii) in Explanation , in para (iii), - 

( 1) in clause (b ), for the words “ or depot.” the words or depot , or shall be 
substituted ; 

( 2) after clause (6 ), the following clause shall be added , namely : 

(c) The mid -point of the nearest gate of the Statue , if there is a compound wall , 
and if there is no compound wall, the nearest point of foundation of such a Statue .” 
( iii ) After para (iii ), the following para shall be added , namely : 

( iv ) “ Statue of National Personality ” means any statue of the National Personality 
recognized by the Government and specified in the Schedule appended to these rules .” 
( B ) in sub -rule ( 3 ), in clause (a ), after the words any institution ” the words “ and 

any 

Statue 
of National Personality ” shall be inserted. 

3. In rule 45 of the principal Rules , in sub -rule ( 1C ), 

(i) after the words “ any National or State Highway ” the words or Statue of National 
Personality ” shall be inserted ; 

( ii) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Bombay Foreign Liquor 
( Amendment) Rules, 1990 ” the words , brackets and figures , " and the Maharashtra Foreign 
Liquor ( Amendment) Rules, 2014 ” shall be added; 

(iii) in the Explanation , - 
(a ) in para ( iii), 

( 1) in clause (c ), at the end the word “ or ” shall be added ; 
( 2 ) after clause (c ), the following clause shall be added , namely : 

“ (d ) the mid -point of the nearest gate of the statue , if there is a compound wall , 
and if there is no compound wall, the nearest point of foundation of such a statue.” ; 


66 


66 


66 


HTT R - 0-38-837 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


(b ) after para (iii ) the following para shall be added , namely : 

" ( iv ) “ Statue of National Personality” means any statue of the National Personality 
recognized by Government specified in the Schedule appended to these rules.” 
3. In the principal Rules , after Form F.L.III, the following Schedule shall be inserted , 
namely : 

“ Schedule 
[ see rule 25 ( 2 ) and 45 ( 1C ] 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar , 
6 . Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar, 
9 . Swami Ramanand Teerth , 
10 . Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12 . Netaji Subhashchandra Bose ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


५ 


गृह विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 

क्रमांक बीपीए -०८१३/ प्र.क्र .-१४१ / राउशु २. - ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र देशी मद्य नियम, १९ ७३ मध्ये सुधारणा करण्यास 
व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्या अर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या 
उप कलम (३ ) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत . 

उक्त महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२ ) च्या खंड ( b ) (f) आणि ( R ) द्वारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र देशी मद्य नियम , १९ ७३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे. 

१. या नियमांना महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा ) नियम, २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र देशी मद्य नियम , १९ ७३ च्या नियम , २४ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संबोधावे ) 

(i ) उपनियम ( ४ ) मध्ये, खंड (b ) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धार्मिक संस्थापासून ” या शब्दांनंतर "किंवा कोणताही 
राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” हे शब्द समाविष्ट करावे. 

(ii ) परंतुकामध्ये “ महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा) नियम, १९ ८१ ” या शब्दांनंतर “ महाराष्ट्र देशी मद्य ( सुधारणा) नियम , २०१५ 
या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा . 

( iii ) स्पष्टीकरणा मध्ये : 
(iv ) ( a ) परिच्छेद (iii ) मध्ये , 
( v ) ( १ ) खंड ( b ) मध्ये 

किंवा वाहनतळ 

या शब्दांऐवजी किंवा वाहनतळ किंवा हे शब्द अंतर्भूत करावे. 
(२) खंड (b) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात यावा , तो असा. 

( c ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू ". 

( b ) परिच्छेद (iii) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा. 

राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा 
पुतळा जो या नियमा सोबतच्या अधिसूची मध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. ”. 
३. प्रधान नियमामध्ये फॉर्म सी . एल . XXV नंतर पुढील अधिसूचि अंतर्भूत करण्यात यावी, ती अशी, 

अधिसूची 
(नियम २४ पहावा) 

राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वाचे पुतळे 
१. महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 


" 


" 


- 


३. महात्मा गांधी 


४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 


५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 


६. विनोबा भावे 


७. संत तुकडोजी महाराज 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


८. स्वातंत्रवीर सावरकर 


९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदिरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , Dated the 25 February 2015 . 


NOTIFICATION 


- 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. BPA.0813 /CR141/ EXC - 2. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 , should be 
brought into force at once , and therefore , the rule should be made without previous publication 
as provided by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act, 
(XXV of 1949 ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (6 ), (f) and (k ) of sub -section 
(2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 as follows : 

1. These rules may be called the Maharashtra Country Liquor (Amendment ) Rules, 2015 . 

2. In rule 24 of the Maharashtra Country Liquor Rules , 1973 (hereinafter referred to as 
“ the principal Rules ” ) 

(i) in sub - rule (4 ), in clause (6 ), after the words “ from any educational or religious 
institution ” the words or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 

( ii ) in the proviso , after the words, brackets and figures " the Maharashtra Country 
Liquor (Amendment) Rules , 1981 " the words , brackets and figures " and the Maharashtra 
Country Liquor (Amendment) Rules , 2015 " shall be added ; 

( iii ) In the Explanation , 

( a ) in para ( iii), 
( 1) in clause (6 ) , for the words or depot.” the words “ or depot , or” shall be substituted ; 
(2 ) after clause (b ) , the following clause shall be added , namely : 

(c ) the mid -point of the nearest gate of the Statue , if there is a compound wall, and if 
there is no compound wall, the nearest point of foundation of such a Statue.” 

(b ) after para ( iii ) , the following para shall be added , namely : 

“ ( iv ) “ Statue of National Personality ” means any statue of the National Personality 
recognized by the Government specified in the Schedule appended to these rules .” 

3. In the principal Rules, after Form C.L. XXV , the following Schedule shall be added , 
namely : 

“ Schedule 

( see rule 24 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar, 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar, 
9. Swami Ramanand Teerth , 


CG 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


10. Indira Gandhi, 
11 . Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose.” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


९ 


गृह विभाग 


महाराष्ट्र दारुबंदी 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१५ 

अधिसूचना 
अधिनियम. 
क्रमांक बीपीए .०८१३ / प्र.क्र .-१४१/ राउशु २. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाचेविशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम, १९५२ मध्ये सुधारणा 
करण्यास व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ 
च्या उप- कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पुर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत. 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या खंड (b ) (1) आणि ( R ) द्वारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम, १ ९ ५२ मध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे : 

१. या नियमांना विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा ) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 

२. विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम, १९ ५२ च्या नियम ५ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान नियम असे संदर्भावे ) उप नियम 
( ३ ) मध्ये, 

(i) खंड ( a ) मध्ये, उप - खंड (i ) मध्ये, “ कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा राज्य महामार्ग ” या शब्दांनतर “ किंवा कोणताही राष्ट्रपुरूष / 
थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 

या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा . 
(ii) परंतुका मध्ये, विशेष परवाने आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा) नियम, २००७ या शब्दांनंतर “ विशेष परवाने आणि अनुज्ञप्ती ( सुधारणा ) 
नियम , २०१५ ” या शब्दांचा समावेश करण्यात यावा. ( iii ) स्पष्टीकरणामध्ये, 

( a ) परिच्छेद (iii ) मध्ये, — 
( १) किंवा “ वाहनतळ " या शब्दांऐवजी किंवा “ वाहनतळ किंवा ” हे शब्द अंतर्भूत करण्यात यावे. 
( २ ) खंड ( c ) मध्ये शब्दाच्या शेवटी "किंवा " या शब्दाचा समावेश करण्यात यावा . 
( ३) खंड ( c) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात याच्या तो असा 

( d ) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदू आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या 
चौथऱ्याचा मध्य बिंदू 

( ४ ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेदाचा समावेश करण्यात यावा , तो असा 
( iv ) “ राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 
जो या नियमासोबतच्या अधिसूचीमध्ये विषद करण्यात आलेला आहे. ” 

अधिसूची 

(नियम ५ पहावा ) 
राष्ट्रीय व्यक्तीमत्वाचे पुतळे 
१ . महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 


" 


३. महात्मा गांधी 


४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
६. विनोबा भावे 


७. संत तुकडोजी महाराज 


भाग चार - ब - ३४-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


८. स्वातंत्रवीर सावरकर 
९ . स्वामी रामानंद तिर्थ 
१०. इंदीरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १ ९ ३६ 


११ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 25th February 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 

No. BPA - 0813 /CR.141/EXC - 2. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Special Permit and Licences Rules , 1952, should be 
brought into force at once , and therefore , the rule should be made without previous publication 
as provided by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , 
(XXV of 1949) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (6 ) , (f) and (k ) of sub -section 
( 2) of section 143 of Maharashtra Prohibition Act, and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Special Permit and Licences Rules, 1952 as follows : 

1. These rules may be called the Special Permit and Licences (Amendment) Rules , 2015 . 

2 . In rule 5 of the Special Permit and Licences Rules, 1952 (hereinafter referred to as “ the 
principal Rules” ), in sub -rule ( 3 ), — 

(i ) in clause ( a ) in sub - clause (i ) after the words any National or State Highway ” the 
words “ or any Statue of National Personality ” shall be added ; 

(ii) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Special Permits and Licences 
( Amendment) Rules, 1990 ” the words, brackets and figures , " and the Special Permits and 
Licences (Amendment ) Rules , 2015 ” shall be added ; 
( iii ) in the Explanation , 

(a ) in para ( iii ), 
( 1) in clause (b ) for the words “ or depot.” the words " or depot, or ” shall be substituted ; 
( 2 ) in clause (c ), at the end the word “ or” shall be added ; 
( 3 ) after clause (c ), the following clause shall be added , namely : 

( d ) the mid -point of the nearest gate of the Statue, if there is a compound wall , and if 
there is no compound wall, the nearest point of foundation of such a Statue .” ; 

( 4 ) after para (iii ), the following para shall be added , namely : 

( iv ) “ Statue of National Personality” means any Statue of the National Personality 
recognized by the Government specified in the Schedule appended to these rules.”. 

3 . In the principal Rules , after Form L , the following Schedule shall be added , namely : 


“ Schedule 

( see rule 5 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar, 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar , 
9. Swami Ramanand Teerth , 


HTT OR - 0-38-237 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


10. Indira Gandhi, 
11 . Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE, 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


१३ 


गृह 

विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , 

क्रमांक बीपीए ०८१३ / प्र.क्र .-१४१/ राउशु २. - ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे 
( छेदणे ) नियम १९ ६८ मध्ये सुधारणा करण्यास व ते तात्काळ अंमलात आणण्याचे ठरविले आहे व त्याअर्थी ते प्रसिद्ध न करता महाराष्ट्र 
दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार पूर्वीच्या प्रकाशनाचा वापर न करता प्रसिद्ध करण्यात यावेत. 

उक्त महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम ( २) च्या खंड ( b ) (f) आणि (K ) व्दारे आणि इतर सर्व 
अधिकारांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) 
नियम १९ ६८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम तयार करीत आहे ते असे 

(१ ) या नियमांना महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 

( २) महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) ( सुधारणा ) नियम , १९ ६८ च्या नियम ४ मध्ये ( यापुढे यास प्रधान 
नियम असे संदर्भावे. ) 

( १ ) उप नियम ( २) मध्ये , 

( अ ) खंड ( b) मध्ये “ कोणत्याही शैक्षणिक किंवा धार्मिक संस्थेपासून ” या शब्दानंतर " किंवा कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती 
यांचा पुतळा " हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे. 

( ब ) परंतुकामध्ये “ महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) आणि ताडी झाडे ( छेदणे ) 

( सुधारणा) नियम, १९८१ ” या शब्दांनंतर “ महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती) आणि ताडी झाडे ( छेदणे) ( सुधारणा) नियम, २०१५ 
हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावे. 

( क ) स्पष्टीकरणामध्ये , 
(i ) परिच्छेद ( iii ) मध्ये खंड ( b ) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात यावा, तो असा. 

( c) जर संरक्षक भिंत असल्यास पुतळ्याजवळील प्रवेशद्वाराचा मध्य बिंदु आणि जर संरक्षक भिंत नसल्यास पुतळ्याच्या चौथऱ्या 
चा मध्य बिंदु 

(ii ) परिच्छेद (iii ) नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करावा, तो असा. 

(iv ) “ राष्ट्रपूरुष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा ” म्हणजे शासन मान्यताकृत असलेला कोणताही राष्ट्रपुरूष / थोर व्यक्ती यांचा पुतळा 
जो या नियमासोबतच्या अधिसुची मध्ये विषद करण्यात आलेला आहे.”. 

प्रधान नियमामध्ये , अस्तित्त्वात असलेल्या अधिसूची नंतर खालील अधिसूची-I चा समावेश करण्यात यावा, ती अशी 


" 


- 


" 


“ अधिसूची 
(नियम ४ पाहावा ) 


राष्ट्रीय व्यक्तीमत्त्वाचे पुतळे 
१. महात्मा फुले 
२. लोकमान्य टिळक 
३. महात्मा गांधी 
४. पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
५. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
६ विनोबा भावे 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


७. संत तुकडोजी महाराज 
८. स्वातंत्रवीर सावरकर 


९ . स्वामी रामानंद तीर्थ 


१०. इंदिरा गांधी 
११. छत्रपती शिवाजी महाराज 
१२. नेताजी सुभाषचंद्र बोस ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५ , २०१५ / फाल्गुन ६, शके १ ९ ३६ 


१५ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 25th February 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROHIBITION ACT. 

No.BPA -0813 /CR141/ EXC - 2.- Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
the following rules further to amend the Maharashtra Toddy Shops (Licensing) and Toddy Trees 
( Tapping ) Rules, 1968, should be brought into force at once , and therefore , the rule should be 
made without previous publication as provided by the proviso to sub -section ( 3 ) of section 143 of 
the Maharashtra Prohibition Act, (XXV of 1949 ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (b ), (f) and ( k ) of sub - section 
( 2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act , and of all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Toddy Shops (Licensing ) and Toddy Trees (Tapping ) Rules, 1968 as follows : 

1. These rules may be called the Maharashtra Toddy Shops ( Licensing ) and Toddy Trees 
( Tapping ) ( Amendment) Rules, 2015 . 

2. In rule 4 of the Maharashtra Toddy Shops (Licensing ) and Toddy Trees ( Tapping ) Rules, 
1968 ( hereinafter referred to as “ the principal Rules” ), — 

( 1 ) in sub - rule ( 2 ) , — 

( a ) in clause (b ), after the words “ from any educational or religious institution ” the words 
" or any Statue of National Personality ” shall be inserted ; 

(6 ) in the proviso , after the words, brackets and figures “ the Maharashtra Toddy Shops 
(Licensing) and Toddy Trees ( Tapping) (Amendment) Rules, 1981 ” the words, brackets and 
figures “ and the Maharashtra Toddy Shops (Licensing ) and Toddy Trees ( Tapping ) 
(Amendment ) Rules, 2015.” shall be added ; 

(c ) in the Explanation , 

(i) in para (iii) after clause (b ) the following clause shall be added , namely : 

(c ) The mid -point of the nearest gate of the Statue , if there is a compound wall, and if 
there is no compound wall , the nearest point of foundation of such a Statue .” 

(ii) after para (iii ) , the following para shall be added , namely : 

" ( iv ) “ Statue of National Personality ” means any Statue of the National Personality 
recognized by Government and specified in the Schedule- I appended to these rules." ; 

( 2 ) in sub -rule 2AA , in clause ( a ), after the words “ any institution ” the words or any Statue 
of National Personality specified in Schedule-I” shall be inserted . 

3. In The principal Rules, after the existing Schedule , the following Schedule -I shall be added , 
namely : 

Schedule - 1 

( see rule 4 ) 

National Personality 
1. Mahatma Phule , 
2. Lokamanya Tilak , 
3. Mahatma Gandhi, 
4. Pandit Jawaharlal Nehru , 
5. Dr. Babasaheb Ambedkar , 
6. Acharya Vinoba Bhave , 
7. Sant Tukadoji Maharaj, 
8. Swatantraveer Savarkar , 


CC 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, फेब्रुवारी २५, २०१५ / फाल्गुन ६, शके १९ ३६ 


9. Swami Ramanand Teerth , 
10. Indira Gandhi, 
11. Chhatrapati Shivaji Maharaj, 
12. Netaji Subhashchandra Bose” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


